सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपील 
क्र.८९२८/२०१५ व इतर याचिका यामध्ये 

दि. ६ जुलै, २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाची 
अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात अभ्यास 
गटाची स्थापना करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : बीसीसी २०१९/प्र.क्र.५८१ ओ/१६-ब 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक : १७ फेब्रुवारी, २०२१. 


वाचा : १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.बीसीसी २०१९/प्र.क्र.५८१ ओ/ १६-ब, 
दि.१५.६.२०२०. 
२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.बीसीसी २०१९/प्र.क्र.५८१ ओ/ १६-ब, 
दि.५.१०.२०२०. 

शासन निर्णय: 

मा.सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपील क्र.८९२८/२०१५ व इतर याचिका यामध्ये 
दि.६.७.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्राच्या 
आधारे सेवेत रुजू झालेल्या व जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना 
अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याच्या सूचना दि.२१.१२.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात 
आलेल्या आहेत. अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय करावयाच्या 
सेवाविषयक/ सेवानिवृत्तीविषयक लाभांबाबत सविस्तर अभ्यास करुन शासनास शिफारशी 
करण्यासाठी संदर्भाधीन दि.१५.६.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये मा.मंत्री (अन्न, नागरी पुरवठा 
व ग्राहक संरक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गटाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. सदर 
अभ्यास गटास अहवाल सादर करण्यासाठी संदर्भाधीन दि.५.१०.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये 
दि.३१.१२.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर अभ्यास गटास अहवाल सादर 
करण्यासाठी अद्याप काही कालावधी लागणार असल्याने दि.३०.०६.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 
2. सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 
२०२१०२१७१५१७१८८७०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


. Digitally signed by Rasik Ambadas Khadse 
asi mbdadas DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General Administration 
Depa =400032, rashtra, 
2.5.4.2( c05d362d4847bea4a1874fda4e9cb60284fb1 
Kh a d se 02fd7b9b3891b3, cn=Rasik Ambadas Khadse 
Date: 2021.02.17 15:22:29 +05'30° 
र. अं. खडसे 
(र. अ. ) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) राज्यपाल यांचे सचिव 
२) मुख्यमंत्र्यांचे सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी २०१९/प्र.क्र.५८१ ओ/१६-ब 


) सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद 

) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान सभा 

६) सर्व विधान सभा सदस्य/ विधान परिषद सदस्य 
) 
) 
) 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधान परिषद) 


प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधान सभा) 

सर्व विभागीय आयुक्‍त 

सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई 

प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई 

प्रबंधक, लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई 
प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 

सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई 

सचिव, राज्य माहिती आयोग, मुंबई 

२१) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
२२) राज्यातील सर्व महामंडळे आणि उपक्रम यांचे व्यवस्थापकीय संचालक 


१०) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

23) सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्‍त 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


११ 
१२ 


१८ 
१९ 
२० 


28) सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा/नगरपालिका 

24) संचालक, समाजकल्याण, पुणे 

२६) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 

२७) संचालक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

२८)संचालक, सेवायोजन, मुंबई 

महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

सर्व मंत्रालयीन विभागाच्या अधिपत्याखालील विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख 
ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन मुंबई 

सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची मध्यवर्ती कार्यालये, महाराष्ट्र राज्य 
निवड नस्ती, कार्यासन १६-ब. 


३२ 
33 
38 
34 
३६ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


